गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा 
योजनेसंदर्भात दि.८.०८.२०२२ रोजी 
निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय 
रद्द करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- होअवि-२०२२/प्र.क्र.१००/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा ,राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जुले, २०२३. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. शोअवि-२०२२/प्र.क्र.१००/११-अ, दि.०८.०८.२०२२. 
२)शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. होअवि-२०२२/प्र.क्र.३3३०/११-अ, दि.१९.०४.२०२३ 
३)संचालक(वि.प्र., कृषि आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्र.गोमुंगोअवि २०२२-२३/का.सां-९/ 
प्र.क्र.७७(आ)/शासन निर्णय/१७५८१/२०२२, दि.२६.०५.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करुन “गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी 
अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्याबाबत संदर्भ क्र.(२) येथील दि.१९.०४.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेळी आहे. सबब या झासन 
निर्णयान्वये सन २०२२-२३ मध्ये गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भ क्र.(१) येथील दि.८.०८.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०७२६१७५५४७९५०१ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SARITA RISHI sy oti ang ERR 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce591 
B A N D E KA R 826d8193080c68a08b8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E40A063B6B4E8F59F91F350AA6FEC292A55DB 

5BF8829C64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI 


DESHMUKH : 
(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ fears कार्य अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः होअवि-२०२२/प्र.क्र.१००/११-ओ 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२ 

अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
अपर मुख्य सचिव (महसूल ), महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
आयुक्त (कृषि), कृषिआयुक्‍तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( ळेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

. संचालक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष यांची मध्यवर्ती कार्यालये 

. दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. प्लॉट क्र. ईएल९९४/केएलसी टॉवर, 


एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई-४००७१०. 
चॉईस Sal. ब्रोकींग इंडिया प्रा. लि. प्लॅट क्र. १५६-१५८, जे. बी. नगर जवळ, अंधेरी, 
मुंबई-४०००९९. 


. निवडनस्ती, कार्यासन ११-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


